महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- ठेवियो १०.२१/(४५/२०२१/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 
Email - vidya.deshpande@..in मादाम कामा मार्ग, 
Ph. No. ०२२-२२७९३४४७ हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ जुले, २०२१ 


ज्ञापन :- 
विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 


संदर्भ - शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 


प्रति, 


१) अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 
) अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 
) अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ 
) अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा 
५) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर 
) 

) 

) 

) 


A 


oC 0८ w 


अधीक्षक अभियंता,भीमा कालवा मंडळ,सोलापूर 

अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 

अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, पुणे 

अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नांदेड 

१०) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नागपूर 

११) अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ 

१२) अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा प्रकल्प मंडळ, अमरावती 

१३) अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 

१४ अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 

१५) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 

१६) मुख्य अभियंता, नियोजन व जलविज्ञान, नाशिक 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(२ GS & 


me) 


१७) अधीक्षक अभियंता,पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय,पुणे 

१८) अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प, ओरोस, सिंधुदुर्ग 

१९) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 

२०) अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर 

२१) अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा 

२२) अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, यवतमाळ 

उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात विभागाने 

अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या सुधारित 
कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 
२. सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य 
निर्वाह निधी (09)(09) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) (२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाळील 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो १०.२१/(४५/२०२१)/अर्थ-१ 


मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-४ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 
स्तंभ - ९ प्रमाणे एकूण रू. २६,७५,३४०/- (रक्‍कम रू. सव्वीस लक्षपंच्याहत्तर हजार तीनशे चाळीस फक्त) इतका 
निधी या ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 
३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दि. ३१.०८.२०२१ पुर्वी खर्च 
करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
तसेच निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर निधी समर्पित करून त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर 
करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱयांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा करण्याकरिता 
मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या कार्यालयास पाठवावी. 
नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्‍कम अदा केल्याचा दिनांक इत्यादीचा 
तपशील झासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली नमूद केलेल्या 
लेखाशीर्षाखालील खर्च - मेळाचे निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रेकस्निलिएडान स्टेटमेंट) महालेखापालाच्या 
कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० इतर सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) (२२३५-०६०५) या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत केलेल्या तरतूदीतून 
भागवावा. 

सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०७२३१८२१५४७९२७ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. , = Digital signed by Vidya Girish Deshpande 
Vidya Girish 9७ 0: covtannenror 


MAHARASHTRA, OU = WATER 
Desh pan 068./- मळ काप oper 
(विद्या देशपांडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र - विवरणपत्र 


प्रत- १ महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 

२) प्रधान सचिव (जसं.) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६) अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ठेवियो 20.22/ प्र.क्र. ४५/अर्थ-१ सोबतचे विवरणपत्र 
'पदनाम | भविष्य निव देशित 3 मंजूर रक्‍कम 
निधी लेखा | नाव व तिचे मृत 
क्रमांक कर्मचा-याशी नाते 


as क काक य ae कळ तक च्या ee 
अधोक्षक अभियंता, |) दत्तात्रय मधुकर wl जमती 
सांगली पाटबंधारे मंडळ, कुलकर्णी २ 


सांगली ० 
adem अभियंता, | ९) उमाकांत चंद्रशेखर | शाखा PWMH- 
मंडळ, कोल्हापूर २)संभाजी कृष्णा | अभिलेखापा| ?७॥॥प- 

(रू.अ.आ) 


are १) प्रताप गुणवंत 
बीड पाटबंधारे प्रकल्प सुरबसे 
मंडळ, परळी वैजनाथ 


अधीक्षक अभियंता, । ९) रामचंद्र निवृत्ती 
सातारा पाटबंधारे प्रकल्प माळी 
मंडळ, सातारा 
अधौक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, 
अहमदनगर 


अभियंता,भीमा कालवा 
मंडळ,सोलापूर 


प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, 
नाशिक 
अधीक्षक अभियंता, 
यांत्रिकी मंडळ, पुणे 


४) अंबादास देवराव 
५) व्यंकटेश AAT ढाले eae ष्ठ लिपीक |पीडब्लएम 


अ.क्रे.| नि.अ. wale] कार्यालयाचे नाव 


अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, 


अधीक्षक अभियंता, 
यवतमाळ पाटबंधारे 


११ 1००४५ 
मंडळ, यबतमाळ 
१२ | 1००४९ | अधीक्षक अभियंता, 
उर्ध्व वर्धा प्रकल्प मंडळ, 
अमरावती 
१३ 1००७५८ र 
पाटबंधारे मंडळ, पुणे 


क्षक अभियंता, 
नांदेड पाटबंधारे मंडळ, 
नांदेड 


अधौक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
बिकास प्राधिकरण, 

औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता, 


नियोजन व जलविज्ञान, 


1००६४ 
नाशिक 
1००६८ ।अधौक्षक 
अभियंता,पाटबंधारे 
संशोधन व विकास 


क्षक अभियंता, पुणे 


मृत कर्मचा-याचे 
संपूर्ण नाव 


BRBN - 
२४९९५ 


वंदना ६ 
डाहाट, पत्नी 


२) रुपराव पां.मुळे 


१) अमर्रासग धर्नसग 


श्‌ 


G 
& 
Ay 
2 | 


१) लक्ष्मण भिवसन गं प 

त्रिभुवन 

२) साहेबराव विठ्ठल 1.) 

माळी 

३) लक्ष्मण बाबुराव foie 

सिरसाठ 

१) दशरथ वामन लोखंडे 


4 


fo} 
१२ 
1% 


श्रीमती संगिता लक्ष्मण 
सिरसाठ 


it 


य 
ans 
ans 


कनिष्ठ PW/MH - श्रीमती संगिता दशरथ 
लिपीक ७७४२९ लोखंडे, पत्नी 


१) शांताराम शंकर | 
जगताप 


आय ९ ४ मंदा शांताराम 
जगताप, पत्नी 


अ.क्रे.| नि.अ. कोड| कार्यालयाचे नाव | मृत कर्मचा-याचे 


संपूर्ण नाव 
कर्मचा-याशी नाते 


अधौक्षक अभियंता, ।श)निभय लक्ष्मण मयेकर | आरेखक-३ |PWMH- १) श्री. प्रकाश लक्ष्मण 
दक्षिण कोकण पाटबंधारे ७६२७६ मयेकर ( भाऊ) 
ओरोस, सिंधुदुर्ग 2) श्रीम. ललिता 
लक्ष्मण मयेकर (बहिण) 
३) श्रीम. साधना लक्ष्मण 


२) पुंडलिक स गग प SIPCD / १९९ 
पाटील 
ial 


४) काशिनाथ कृष्णा ।मजुर 
वरणेकर 


५) अशोक बापू कांबळे [AS 


अधीक्षक अभियंता ब ।१) वासुदेव घनश्याम  ।|मजुर 
प्रशासक, लाभक्षेत्र | बाघुळदे, मजुर 
विकास प्राधिकरण, 

जळगांव 


अधोक्षक अभियंता, वाहन चालक [PWMH / 
उभारणी मंडळ, 
कोल्हापूर २) अहमद हसन सय्यद कशी q 
६६ 
प्रथम PWMH / 
धोक्षक आभयंता, PWMH/&2209 | श्रीमती 
सातारा सिंचन मंडळ, अभियांत्रिकी 
सातारा 
२) सुनिल गोपाळ घाडगे | कालवा PWMH/ 
3) बिला बापूसो भोसले |कालवा PWMH/ श्रीमती संगिता विलास 
१) अशोक विठ्ठलराव ।कालवा वाय आय मतो 


चौकीदार ४७७ 


पव्वीस लक्ष पंच्च्याहत्तर हजार तीनशे चाळीस फक्त)| २६,७५,३४० 


itally signed by Vidya Girish Deshpande 


Vi dya G i ri 5 h ae CN = Vidya Girish Deshpande, C = IN 


,S= 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ER RESOURCES DEPARTMENT 
'30' 


Deshpande Date: 2021.07.28 17:37:18 +08 


(विद्या देशपांडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


